अभियोग संचालनालयाच्या आस्थापनेवरील 
अभियोक्तांच्या पदस्थापना, बदली याबाबत सक्षम 
प्राधिका-यास शिफारसी करण्यासाठी नागरी सेवा 
मंडळ स्थापन करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः डीपीपी-२०१४/प्र.क्र.9०/पोल-१० 
जागतिक व्यापार केंद्र, सेंटर-१ बिल्डिंग, ३० वा मजला 
कफ परेड, मुंबई-४०० ००५ 
दिनांक : २ एप्रिळ,२०१४ 


शासन निर्णय :- 

मा.सर्वोच्च न्यायालयाने Re fica (सिव्हील) क्र.८२/२०११ मध्ये दिनांक 39.90.2093 रोजी 
दिलेला निर्णय व त्यासंदर्भात सामान्य प्रशासन विभाग शासन निर्णय क्रमांक : एसआरव्ही-२०१४/ 
प्र.क्र.२६/१२, दिनांक ३१.०१.२०१४ अन्वये दिलेल्या सूचनांच्या अनुषंगाने अभियोग संचालनालयाच्या 
आस्थापनेवरील अभियोक्त्यांची पदस्थापना व बदली याबाबत सक्षम प्राधिका-यास शिफारस करण्यासाठी 
नागरी सेवा मंडळ (१) स्थापन करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. नागरी सेवा मंडळाची रचना 
खालीलप्रमाणे राहील. 


१) अपर मुख्य सचिव (अपील व सुरक्षा), गृह विभाग -  झध्यक्ष 
२) सचिव (विशेष),गृह विभाग - सदस्य 
३) उप सचिव,सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग - सदस्य 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१४०४०२१४५२३०३२२९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Veersinh 
alidhar Patil 


Veersinh '£ 
Muralidhar ९ 
Patil ‘0080 


= Home 
16:46:25 


(वी.मु.पाटील) 
उप सचिव, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन 


१. प्रबंधक, मूळ शाखा, उच्च न्यायालय, मुंबई. 

२. संचालक अभियोग संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
३. मा. मंत्री (गृह) यांचे खाजगी सचिव 

४. मा.राज्यमंत्री (गृह) यांचे खाजगी सचिव 

५. सामान्य प्रशासन विभाग (कार्या-१२), मंत्रालय, मुंबई 


